महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-अ संवर्गातील 
अधिका-यांच्या सार्वत्रिक बदल्या -२०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१५३ (२)/१५अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

तारीख: ०८ जून, २०१८. 

शासन निर्णय :- 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 

पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ Helles कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने या विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ ( वेतनश्रेणी रु.१५६००- 
३९१०० ग्रेड वेतन - ५४०० ) संवर्गातील अधिका-यांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम (सर्वश्री) बदलीने पदस्थापना 
करडिले विठ्ठल गोपाळ 
7 अतिरिक्त प्रकल्प व्यवस्थापक (नोडल कृषि उप संचालक (सर्नियत्रण व मुल्यमापन) कृ.आ.पुणे 


अधिकारी) जि.पा.क. तथा मा.कें.यवतमाळ 


उप विभगीय कृषि अधिकारी, माणगाव , जि.रायगड 
जाधव मिलींद धर्माजी (श्री.जगताप यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदी) 

प्रकल्प उपसंचालक (आत्मा) हिंगोली (शासनाने दि.१६/०७/२०१५ च्या आदेशान्वये बदलून 
दिलेलया महसूल विभागात बदली) 

प्रकल्प उप संचालक (आत्मा) सांगली (श्री.जगताप यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदी) (मुलीच्या मानसिक 


३ | फाळकेसर्जेराव गोविंदराव 


उविकृअ,कणकवली,जि.सिंधुदुर्ग Simei 
आजाराच्या कारणास्तव) 
कोलते सिताराम आसाराम, 
o विभागीय सांख्यिक, विभागीय कृषि सह कृषि उप संचालक (गु.नि.७/८), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 


संचालक, औरंगाबाद 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिका-याकडे सोपवुन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्त (कृषि) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर 
करावा. 

४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे Bear तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.१५३ (2)/ 9481 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१८०६०८१६५८५९८२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
ernment Of Mahar 


Sugriv oa ome 
\de=- , St=Mi tra, 

Sambhaji a eae 
a112e908c0e9a7e572d4190f9709a817f51, 
cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 

D h a p a te Date: 2018.06.08 20:03:35 +05'30' 

(सु.सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती ) 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ५, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

३. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
४. संचालक (आत्मा) कृषि आयुक्तालय, पुणे. ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

५. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
६. उपसचिव( ३३), कृषिव पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. महाराष्ट्र कृषि व पणन मंडळ, पुणे. ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

८. संबंधित विभागीय आयुक्‍त ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

९. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१०. कृषि सह संचालक, आस्थापना, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

११. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

१२. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१३. निवड नस्ती /१५ओ 


प्रतिलिपी, 
१४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१५. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१६. मा.अप्पर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


